अर्थसंकल्पीय अनुदान वर्ष २०१८-१९. 
नगरपालिका व नगरपरिषदा यांच्या (स्थानिक 
संस्था) पाणी पुरवठा व जलनि:स्सारण 
योजनांसाठी सहाय्यक अनुदान. 
लेखाशिर्ष वाय-२, २२१५, (२२१५ १६४७) 
(वेतनेतर) नगरपरिषद भोर (जि. पुणे) 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मजीप्रा-२०१८/प्र.क्र.३४/पापु-२१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २३ जुले, २०१८ 


वाचा :- 

१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक 2 एप्रिळ, २०१८ 

२) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन निर्णय क्रमांक सुनिअ २०१८/प्र.क्र.१३/पापु-२२, दिनांक 
१८ एप्रिल, २०१८ 


प्रस्तावना : 

सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षाकरीता विधीमंडळाने मंजूर केलेल्या अनुदानाच्या 
तरतूदीच्या अनुषंगाने नागरी भागातील पाणी पुरवठा कार्यक्रम, या योजनांतर्गत कार्यक्रमाखालील 
नागरी नळ पाणी पुरवठा योजनेतील नगरपालिका/नगरपरिषदांच्या (स्थानिक संस्था) पाणी पुरवठा व 
जलनि:स्सारण योजनांसाठी सहाय्यक अनुदान (2294 १६४७), या कार्यक्रमाकरीता, सन २०१८-२०१९ 
या आर्थिक वर्षात रु. १०,००,००,०००/- (रुपये दहा कोटी फक्त ) इतके अर्थसंकल्पीय अनुदान मंजूर 
करण्यात आले असून अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर रु. ७,००,००,०००/- ( रुपये सात कोटी फक्त) 
एवढे अनुदान उपरोक्त नमूद क्रमांक १ च्या शासन परिपत्रकान्वये वित्त विभागाकडून वितरणासाठी 
उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. 


2 सन 2092-2098 या आर्थिक वर्षामध्ये मंजूर असलेल्या उपरोक्त नमूद अर्थसंकल्पीय 
अनुदानापैकी अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध असलेल्या रु. ७,००,००,०००/- (रुपये सात 
कोटी फक्त ) एवढया अनुदानातून रु. ३१,६४,३४८/- ( रुपये एकतीस लाख चौसष्ठ हजार तीनशो 
अठ्ठेचाळीस फक्त) एवढे अनुदान संचालक , पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, बेलापूर, नवी मुंबई यांना 
मुक्‍त व वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यास अनुसरुन पुढीलप्रमाणे निर्णय 
घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मजीप्रा-२०१८/प्र.क्र.३४/पापु-२१ 


शासन निर्णय :- 

राज्यातील नागरी क्षेत्रातील नगरपालिकांच्या (स्थानिक संस्था) पाणी पुरवठा व जलनि:स्सारण 
योजनांसाठी सहाय्यक अनुदान, या कार्यक्रमाखालील महाराष्ट्र सुजल व निर्मल अभियान योजनांचे 
कार्यान्वयन पाणी व स्वच्छता सहाय संस्था यांचेकडून करण्यात येते. 


२. सदर नागरी पाणी पुरवठा योजनांच्या कार्यान्वयनाकरीता सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षात, 
मागणी क्रमांक वाय-२, २२१५, १९२, नगरपालिका/नगरपरिषदांना सहाय्य (०२) राज्य योजना-(०२) 
(०२) नगरपालिका /नगरपरिषदांच्या पाणीपुरवठा व जलनि:सारण योजनांसाठी सहाय्यक अनुदान, 
लेखाशिर्ष २२१५ १६४७, ३१, सहाय्यक अनुदाने ( वेतनेत्तर ) या कार्यक्रमाखाली मंजूर असलेल्या रुपये 
१०,००,००,०००/- (रुपये दहा कोटी फक्त ) इतक्या अर्थसंकल्पीय अनुदानापैकी अर्थसंकल्प वितरण 
प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध असलेल्या रु.७,००,००,०००/- (रुपये सात कोटी फक्त) एवढया 
अनुदानातून रु. ३१,६४,३४८/- (रुपये एकतीस लाख चौसष्ठ हजार तीनशे अठ्ठेचाळीस फक्त) एवढे 
अनुदान संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, सिडको भवन, बेलापूर, नवी मुंबई यांना या शासन 
निर्णयान्वये खाळील अटींच्या अधीन राहून सशर्त मुक्‍त व वितरीत करण्यात येत आहे. या वितरीत व 
मुक्‍त तरतुदीचे वाटप विवरणपत्रामध्ये दर्शविण्यात आले आहे. 


विवरणपत्र 
(रक्‍कम रूपयात) 
अ.क्र योजनेचे नांव वितरीत करावयाचे अनुदान 
१  ____ | भोर नगरपरिषद, जि. पुणे ३१,६४,३४८ /- 
एकूण -१ नगरपरिषद ३१,६४, ३४८ 


) सदर अनुदानाच्या रकमेचे स्वतंत्र लेखे ठेवण्यात यावेत. शासनाच्या निदेशानुसार सदर अनुदान 
नागरी संस्थांना वितरीत करण्यात यावे. 

i) अनुदानाची रक्‍कम ज्याकरीता मंजूर व मुक्‍त करण्यात आली आहे, त्या विनिर्दिष्ट 
प्रयोजनाकरीताच दिनांक ३१ मार्च, २०१९ पर्यंत खर्च करावी. 

॥) या मुक्त अनुदानातून होणा-या वाटपाची माहिती पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्थेने शासनाला 
कळवावी. 

iv) सदर अनुदानातून पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्थेने सदर योजनांकरिता केलेल्या खर्चाचे लेखे 
तपासणीचे अधिकार महालेखापाल, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर यांना किंवा खास अधिकार 
दिलेला या विभागातील अधिकारी यांना देण्यात येत आहेत. याबाबत संबंधित कागदपत्रे, 
महालेखापाल किंवा खास अधिकार दिळेला विभागातील अधिकारी यांनी मागणी केल्यास पाणी 
व स्वच्छता सहाय संस्थेने त्यांना तात्काळ उपलब्ध करुन द्यावीत. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मजीप्रा-२०१८/प्र.क्र.३४/पापु-२१ 


Vv) 


vi) 


vii) 


viii) 


ix) 


3: 


मुंबई वित्तिय नियम, १९५९ मधील जोडपत्र-२ मधील नियम क्रमांक ३ अनुसार महालेखापालांच्या 
मागणीनुसार प्राधिकरणाचे ळेखे संबंधित कागदपत्रांसह निरीक्षणाकरिता, पाणी व स्वच्छता 
सहाय संस्थेने महालेखापालांना सादर करावेत. 

पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्थेला शासनाकडून जी अनुदाने प्राप्त झालेली आहेत किंवा जी 
अनुदाने यापुढील कालावधीत प्राप्त होतील त्या अनुदानाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे पाणी व 
स्वच्छता सहाय्य संस्थेने द्यावयाची आहेत. संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय संस्था यांनी 
उपयोगिता प्रमाणपत्रात दर्शविलेल्या मंजूर व मुक्‍त अनुदानाच्या व खर्चाच्या कार्यक्रमनिहाय 
रकमा प्रमाणित करुन स्वाक्षरीत कराव्यात. त्या उपयोगिता प्रमाणपत्रावर अवर सचिव, पाणी 
पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांनी प्रतिस्वाक्षरी करावी, अशी प्रमाणपत्रे शासनाला स्विकारार्ह 
होतील. 

सदर अनुदानाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहित नमुन्यात शासनाला सादर करावे तसेच 
उपयोगिता प्रमाणपत्राच्या प्रती महालेखापालांनाही पाठवाव्यात. 

सदर अनुदानाच्या खर्चाचा महाळेखापाल कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घालावा 
आणि विहित अहवाल विहित दिनांकास, ळेखा अधिकारी, पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
विभाग, मंत्राळय, मुंबई-४०० ००१ यांच्याकडे सादर करावा. 

या शासन निर्णयान्वये संचाळक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, बेलापूर, नवी मुंबई यांना मुक्‍त 
करण्यात आलेला निधी संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, बेलापूर, नवी मुंबई यांचेकडे 
BEAMS प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. हा निधी उपकोषागार कार्यालय, कोकणभवन, 
नवी मुंबई यांच्या कार्यालयातून आहरीत करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून श्री. 
देवेंद्र लांडगे, संचाळक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, बेलापूर, नवी मुंबई यांना तसेच 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून श्री. प्रगि.कानडे, अवर सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. आहरण व संवितरण अधिकारी तथा 
संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, बेलापूर, नवी मुंबई यांनी या आदेशान्वये वितरीत 
करण्यात आलेली रक्‍कम उपकोषागार कार्यालय, कोकणभवन, नवी मुंबई यांचे कार्यालयातून 
आहरित करुन सदर रक्कम ही एनईएफटी (NEFT) प्रणालीद्वारे पाणी व स्वच्छता सहाय्य 
संस्था, बेलापूर, नवी मुंबई यांच्या खाती जमा करण्यात यावी 


या वितरीत केलेल्या अनुदानातून होणारा खर्च, मागणी क्रमांक वाय-२, २२१५, १९२, 


नगरपालिका/नगरपरिषदांना सहाय्य (०२) राज्य योजना- (०२)(०२) नगरपालिका/नगरपरिषदांच्या 
पाणीपुरवठा व जलनि:स्सारण योजनांसाठी सहाय्यक अनुदान, २२१५ १६४७, ३१, सहाय्यक अनुदाने 
(वेतनेतर ), या लेखाशीर्षाखाळी खर्ची घाळावा व तो सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर 


तरतूदीतून भागवावा. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मजीप्रा-२०१८/प्र.क्र.३४/पापु-२१ 


४. प्रमाणित करण्यात येते की, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक:- अर्थसं- 
२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक 2 एप्रिल, २०१८, मधील परिच्छेद ६ ते ८ मधील अटी तसेच 
परिशिष्टातीळ अ.क्र. ८ मधील प्रत्येक अटींची पूर्तता झालेली आहे. 


५. सदर शासन निर्णय हा वित्तीय अधिकार नियम पुस्तीका, १९७८ मधील भाग पहिला, 
उपविभाग-तीन, अ.क्र.५, परिच्छेद क्र. २७ (२) अन्वये विभागास प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७२३१७३६२७६८२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Sunil Jairam 
Tumram 
DN: c=IN, o=Government Of 


S 1 Nn | | J a | fa mM Maharashtra, ou=Water Supply and 


Sanitation Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


T 1 mM fa mM 2.5.4.20=873e6409c70b0a0219d717dd 
6767c9aec9dd2d6 1 ecf0cc982e9e93ef5 

7312675, cn=Sunil Jairam Tumram 

Date: 2018.07.24 11:20:19 +05'30' 


(सु.ज. तुमराम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

७ मा. मंत्री, (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

«७ मा. राज्यमंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 

«७ मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

«७ मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

© अपपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

«७ महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) ओल्ड सी .जी .ओ . इमारत, 
न्यू मरीन लाईन्स, १०१, महर्षी कर्वे मार्ग, मुंबई - ४०० ०२०. 

© महालेखापाल, महाराष्ट्र -२, (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) भारतीय लेखा व लेखापरीक्षा 
विभाग कार्यालय, सिव्हिल लाईन्स, वेस्ट हायकोर्ट रोड, नागपूर - ४४० ००१. 

७ नियंत्रक अधिकारी तथा अवर सचिव, (पापु-२१ व पापु-२२) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मजीप्रा-२०१८/प्र.क्र.३४/पापु-२१ 


© आहरणव संवितरण अधिकारी तथा संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, सिडको भवन, 
बेलापूर, नवी मुंबई-४०० ६१४ (५ प्रतीसह ) 

«७ जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

© मुख्याधिकारी, भोर नगरपरिषद, जिल्हा पुणे 

७ उप कोषागार अधिकारी, कोकणभवन, बेलापूर, नवी मुंबई- Yoo ६१४ 

«७ वित्तविभाग, कार्यासन क्रमांक व्यय-३, बीयुडी- १८, अर्थोपाय, मंत्राळय, मुंबई - Yoo ०३२. 

«७ नियोजन विभाग, कार्यासन क्रमांक १४४३, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 

७ पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,कार्यासन क्रमांक पापु-०४,०५, २० व २२ मंत्रालय, मुंबई- ०१ 

७ ग्रंथालय, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ६ वा मजला, विधानभवन, मुंबई Yoo ०३२. 

© महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. (4 प्रतींसह) 

७ asset (पापु-२१) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


